भा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.एचडी.१००१४/१/२०२४-पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : २५ जून २०२४. 


शासन आदेश. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम 224 मधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदावरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । भा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (3) (४) 
| श्री. प्रवीण पवार पोलीस सह आयुक्त, पोलीस आयुक्त, 
पुणे शहर छत्रपती संभाजीनगर. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी कायदा व सुव्यवस्था, 
निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन आदेश महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम 224 मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२५१९१४५४५०२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
MADHAV BHAT 


(Apert भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत- 
१) पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 
२) पोलीस आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
३) संबंधित भा.पो.से.अधिकारी (WAT यहासंचाळलक;, महाराष्ट्र याज्या WITTE. 


QIN आदेडा क्रमांकः एचडी.१००१४/१/२०२४-पोल-१. 


प्रत- 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


१ 


AN AD 


) 
) 
) 
8) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


